महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा - २०२१ 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफरस केलेल्या 
उमेदवारांचे विमा संचानालयातील तांत्रिक सहायक, 
गट-क पदावरील नियतवाटप रद्द करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
क्र.आस्थाप-२०१९/प्र.क्र.११/विमा प्रशासन, 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०८ मार्च, २०२३ 


वाचा : (१) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे पत्र क्र.१४४२/गट-क संयुक्‍त-तांस./२०२१/चोवीस, 
दि.२०१२.२०२१२ 
(२) शासन ज्ञापन समक्रमांक दि.२७.१२.२०२२ 
(३) क्र.आस्थाप-२०२३/प्र.क्र.१०/विमा प्रशासन, दि.२७.०१.२०२३ ची दोन पत्रे. 
(३) विमा संचालनालयाचे पत्र क्र.२६.२३/प्र-४५/जा.क्र.५५७/२०२३/प्रशासन, 
दि.२७.०२.२०२३ 


महाराष्ट्र गट-क सेवा ( मुख्य ) परीक्षा -२०२१ या परीक्षेतील तांत्रिक सहायक, गट-क 
या संवर्गाच्या १४ पदांसाठी दि.१०.०९.२०२२ रोजी घेण्यात आलेल्या मुख्य परीक्षेचा अंतिम 
निकाल महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने त्यांच्या संकेतस्थळावर दि.०८.१२.२०२२ रोजी प्रसिद्ध 
केला. प्रस्तुत परीक्षेच्या अंतिम निकालाच्या आधारे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 
दि.२०.१२.२०२२ च्या पत्रान्वये शिफारस केलेल्या १४ उमेदवाराचे विमा संचालनालयात 
तांत्रिक सहायक पदावर दि.२७.१२.२०२२ च्या ज्ञापनाअन्वये नियतवाटप करण्यात आले होते. 
सदर उमेदवारांनी दि.२७.०१.२०२३ पर्यंत विमा संचालनालयात Aleta: उपस्थित राहून 
नियुक्तीचा स्वीकार करणे आवश्‍यक असल्याचे दि.२७.१२.२०२२ च्या ज्ञापनात नमूद करण्यात 
आले होते. 

खाली नमूद २ उमेदवारांनी नियुक्तीसाठी हजर राहण्याकरिता मुदतवाढीची मागणी 
केल्याने शासनपत्र दि.२७.०१.२०२३ अन्वये, त्यांना दि.२७.०२.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात 
आली होती. तथापि, सदर वाढीव मुदतीत हे उमेदवार नियुक्तीसाठी हजर झालेले नाहीत 
किंवा त्यांनी पुन्हा मुदतवाढ देण्याची मागणी केळेली नाही :- 


अ. । म.ळो.आ. नाव उमेदवाराचा| म.लो.आ. शिफारस 
क्र. शिफारस क्र. मूळ प्रवर्ग प्रवर्ग 
ia ८ DONGARE AMIT SHANKAR DT-A DT-A - 
General - 1 
२ १४ |SHINDE VAIBHAV SC SC 
RAMCHANDRA Ex Ser -1 


यास्तव, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.मळोआ-१११९/प्र.क्र.११५/८, 
दि.०२.०८.२०१९ मधील तरतुदींनुसार सदर २(दोन) उमेदवारांचे नियतवाटप, या ज्ञापनान्वये, 
रद्द करण्यात येत आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः २०१९/प्र.क्र.११/विमा प्रशासन 


सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२३०३०८१७०२५३४२०५ 
असा आहे. सदर ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by VIVEK RAMBHAJ! DAHIPHALE 
V | V F K RA M B H A | DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FINANCE 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=56142975484e58364afe88f5f0e3 1 38e3ce0d4e4058e42f003 
dfd69500064afb, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=3981A50612646983D580DEA2DA5FB52A33D8E6E3C 
4F34CD80F08C598711CEB65, cn=VIVEK RAMBHAJ!I DAHIPHALE 
Date: 2023.03.08 17:07:10 +05'30' 
(वि. रं. दहिफळे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) संचालक, विमा संचालनालय, गृहनिर्माण भवन (म्हाडा), २६४, पहिला मजला, 
कलानगर समोर, वांद्रे (पूर्व, मुंबई- Yoo ०५१ 

२) सह सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, ५,७,८वा मजला, कुपरेज टेलिफोन निगम 
इमारत, महर्षि कर्वे मार्ग, कुपरेज, मुंबई ४०० ०२१ 
यांना त्यांच्या दि.२०.१२.२०२२ च्या पत्रासोबत प्राप्त झालेल्या, उपरोक्‍त दोन 
उमेदवारांच्या, मुख्य परीक्षेच्या वेळी सादर केलेल्या ओळखपत्रांच्या प्रती (मूळ) तसेच 
ईमेलद्वारे प्रात ऑनलाईन अर्जांच्या प्रती यासोबत परत करण्यात येत आहेत. 

३) सर्व संबंधित उमेदवार (ई मेल द्वारे) 

४) निवडनस्ती (विमा प्रशासन). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


